दिनांक २६-११.२००८ रोजी अतिरेक्यांनी केलेल्या मुंबई 
हल्ल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे 
दाखल अपिल प्रकरणी शासनातर्फ विशेष समुपदेशी 
म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड.श्री. सत्यकाम 
यांना व्यावसायिक फी मंजर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
i निर्णय क्र. एसपीपी २०११/प्र.क्र.३७९/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक : ५ मार्च, २०१२. 


संदर्भ :- विधी व न्याय विभागाचे क्र.२२२/८/क्रिम/जन/१२/अ शाखा, दि.१०.२.२०१२ चे पत्र 


शासन निर्णय :- दिनांक २६.११.२००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्या संदर्भात सर्वोच्च 
न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल दोन अपिले क्र. १८९९-१९००/२०११ (अजमल आमीर कसाब विरूद्ध 
महाराष्ट्र शासन) व एस.एल.पी.(क्रि.) क्र.५९४४/२०११ (महाराष्ट्र शासन विरूद्ध फईम अन्सारी) मध्ये 
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी नियुक्‍त विशेष समुपदेशी श्री. गोपाल सुब्रम्हण्यम यांना 
सहाय्य करण्यासाठी अँड.श्री. सत्यकाम यांच्या सेवा उपलब्ध करून घेण्याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या 
ata संदर्भाधीन दिनांक १०.२.२०९२ च्या पत्रान्वये श्री.एस.व्ही.खर्डे, प्रभारी सरकारी अधिवक्ता, 
सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली यांना विनंती करण्यात आली आहे. 
सबब, प्रस्तुत प्रकरणी काम पाहण्यासाठी अँड.श्री. सत्यकाम यांना खालीलप्रमाणे फो मंजूर करण्यास या 


शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


र ) प्रतिदि सूना वणी फी - रू.१९,०० of - 
2)  प्रांतचर्चा विचारविनिमय फो - रू.'५,००८/- 
३)  प्रांतमसुदा फो रि रू.५,०००/- 
र. रिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 


c 


नाही अशा अधिका-यांकडून प्रमाणित करून घेण्यात यावेत व काणत्याही प्रकारच अतिरिक्‍त प्रदान 


TOT ना. याच नता प्यावी. 


= ; यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, 
राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस .. आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक व 
विशेष सेवा या लेखाशिर्षखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी 


विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


8. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनोपचारिक संदर्भ क्र. सीआर- १०१/१२/व्यय-७, 


दिनांक २१.२.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द, सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून 


त्याचा संगणक संकेतांक २०१२०३०५११२४३५१२००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क. 22) 


( वि. वि. दपके ) 
| कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


| प्रति, 
* पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई. 
* विशेष आयुक्‍त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 
| * महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १, मुंबई. 
* अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
* मिवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
° श्री.एस.व्ही.खदे, प्रभारी सरकारी अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, 
नवी दिल्ली 
* उप गचिव, उपमुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय. 
* वरीष्ठ वकोल श्री. गोपाल सुब्रम्हण्यम, बी-५/'०५. सफदरजंग एन्क्लेव्ह, आफ्रिका एव्हॉन्यू, नवी 
देल्ली-१११ ०२९ 
*« AS. सत्यकाम, ई-२, पहिला मजला, ग्रटर कलाश-111, नवी दिल्ली - ११००४८. 
* विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
* वित्त विभाग (व्यव ८), मंत्रालय, मुंबड. 
* निवड नरती (पोल ५०) 


